श्री.मो.क.बागवान, सहायक कक्ष अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या 
कार्यालयातील “सहायक” या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावरुन सेवा प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५१७/प्र.क्र. १५९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक २० नोव्हेबर, २०१७ चे आदेश. 
२) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे क्र.संकीर्ण ११२०१८/प्र.क्र.९/एसएचसी/बी-१३७०, 
दिनांक २७-११-२०१८ चे पत्र 


शासन आदेशा 

श्री.मो.क.बागवान, सहायक कक्ष अधिकारी, यांच्या सेवा संदर्भाधिन क्र. १ येथील आदेशान्वये 
महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. 
संदर्भाधिन क्र.२ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांनी त्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्याची 
विनंती केली आहे. त्यानुसार संदर्भाधिन क्र. १ मधील दिनांक २०-११-२०१७ च्या आदेशातील परिच्छेद २ 
(ब) नुसार लोकहितास्तव श्री.मो.क.बागवान, सहायक कक्ष अधिकारी, यांच्या सेवा या आदेशाद्वारे त्यांच्या 
मूळ विभागात म्हणजेच गृह विभागात प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
२.  श्री.मो.क.बागवान, सहायक कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरुन मूळ विभागात 
हजर होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांनी त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११३०१४३७४२७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Gajanan Bhimrao = 


0413008372 


Gurav पि 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.मो.क.बागवान, सहायक कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्यामार्फत 
प्रत, 


१. अ.मु.स.(गृह' गृह विभाग/अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्यहज समिती, तळमजला, साबु सिद्दीक मुसाफिरखाना, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, मुंबई-४०० ००१ 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. उप सचिव (का-५), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, तळमजला, साबु सिद्दीक मुसाफिरखाना, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, मुंबई-४०० ००१ 

६. साप्रवि/१४-अ (संग्रहार्थ) 


